“नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्रराज्य, मुंबई” 
यांच्या आस्थापनेवरील राज्य फिरते नागरी 
आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील एकूण 
१०६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०२०/प्र.क्र. ६५/विज्ा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जुन, २०२० 


वाचावे : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक १२/०२/२०२० 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम-२०१७/प्र.क्र. १३८/ 
विझा-८, दि. १८.१०.२०१९ 
३) संचालक,नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
नासंसं/ का-३/३१/प्र.क्र.१/मुदतवाढ/फि.द./२०२०/१७७, 
दि. २५/०२/२०२० 


प्रस्तावना: 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य फिरते 
नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील एकूण १०६ अस्थायी पदांना दि. ०१/१०/२०१९ 
ते दि. २९/०२/२०२० पर्यंत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. 
२९/०२/२०२० रोजी संपली आहे. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. १२/०२/२०२० अन्वये आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२० ते दि. ३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता 
घेणे आवश्‍यक आहे. नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील एकूण १०६ अस्थायी पदांना दि. 
०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 
शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः : सीडीएम-२०२०/प्र.क्र. ६५/विजश्ा-८ 


शासन निर्णय :- 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील राज्य फिरते 
नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सोबतच्या प्रपत्रात नमूद एकूण १०६ 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष *२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०६) 
नागरी संरक्षण (चार) राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ-वेतन” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग 
करण्यात यावा. सदरचा खर्च वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्रःपदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/आ.पु.क., दिनांक १२/०२/२०२० 
अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्र. २०२००७२११२२१५७४७२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Deepak — = 
DN: c=IN, o=Government Of 


Digitally signed by Deepak Vasant 


Maharashtra, ou=Home Department, 
V postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a S a nt 2.5.4.20=43cdfecb6fd26ff7b1b97052 
0962ebf72d86546b92151214820b2b 

b31f3ccac8, cn=Deepak Vasant 


Sawant Savant 


Date: 2020.07.21 14:26:59 +05'30' 


(दि.व. सावंत) 
सोबत : प्रपत्र-अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
) संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती, विशा-८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः : सीडीएम-२०२०/प्र.क्र. ६५/विजश्ा-८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०२०/प्र.क्र.६५/ विशा-८, 
दिनांक :- २३ जुन,२०२० 
सोबतचे “प्रपत्र-अ” 


राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रडेवेतन | संख्या | 
fe 2 3 i ee” ol 
गट-ब 
१ वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक (अग्नि) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० १ 
२ वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक (विमोचन) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० १ 
[[गट-क 
३ | तांत्रिक सहाय्यक श्रेणी-१ Pr SRS र 
४ वरिष्ठ लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० १ 
4 लेखा लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० २ 
६ जोडारी यांत्रिक एस-८ : २५५००-८११०० १ 
9 संधाता एस-८ : २५५००-८११०० १ 
स्वयंवीजतंत्री एस-८ : २५५००-८११०० १ 
९ तांत्रिक सहाय्यक श्रेणी-२ एस-८ : २५५००-८११०० १ 
१० प्रमुख अग्निशामक/विमोचक एस-०७ : २१७००-६११०० १० 
११ । चालकयंत्र चालक एस-७ : २१७००-६९१०० ८ 
१२ सहाय्यक स्वयंवीजतंत्री एस-७ : २१७००-६९१०० १ 
१३ । विजतंत्री एस-७ : २१७००-६९१०० १ 
१४ । सहाय्यक जोडारी एस-७ : २१७००-६९१०० १ 
१५ अग्निशामक/विमोचक एस-६ : १९९००-६३२०० ६० 
१६ प्रथमोपचारक एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
१७ । चालक एस-६ : १९९००-६३२०० २ 
१८ भांडारपाल एस-६ : १९९००-६३२०० २ 
१९ । लिपिक-टंकलेखक एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
[गट-ड 
२० सहाय्यक सवयंपाकी एस-१ : १५०००-४७६०० १ 
२१ | तांत्रिक सहाय्यक स्वच्छक एस-१ : १५०००-४७६०० १ 
२२ भोजनालय सेवक एस-१ : १५०००-४७६०० १ 
२३ । सफाईगार एस-१ : १५०००-४७६०० २ 
एकूण पदे १०६ 


